अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातून 
नायब तहसिलदार संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात सरळसेवेच्या कोट्यातील पदांवर तदर्थ 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत (अमरावती 
विभाग). 

महाराष्ट्र शासन 

महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 

१) उप आयुक्त, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे पत्र क्रआकाअ/म.शा.४/कावि-४४०/२०२३, 

दि.२३.०६.२०२३ 

२) महसूल व वन विभाग शासन आदेश समक्रमांक दि.३१ ऑक्टोबर, २०२३. 
शासन आदेश:- 

सामान्य प्रशासन विभागाने सन २०२२-२३ च्या निवडसुची वर्षात अमरावती विभागातील अव्वल 
कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसिलदार संवर्गात नियमित पदोन्नतीसाठी उपलब्ध 
असलेल्या ३८ रिक्‍त पदांवर विहीत प्रमाणानुसार अव्वल कारकून संवर्गातून २९ व मंडळ अधिकारी 
संवर्गातून ०९ पात्र कर्मचाऱ्यांच्या व तदर्थ पदोन्नतीकरिता उपलब्ध असलेल्या १४ रिक्‍त पदांवर विहीत 
प्रमाणानुसार अव्वल कारकून संवर्गातून १० व मंडळ अधिकारी संवर्गातून ०४ पात्र सुधारीत निवडसुचीस 
खालीलप्रमाणे मान्यता दिली आहे. 

I) सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात नियमित पदोन्नती कोट्यातील पदांसाठी निवडसूची - 


अ) अव्वल कारकून- २९ पदे 


अव्वल कारकून संवर्गातून नायब तहसिलदार संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्यासाठी खालील 
नियमित निवडसूचीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | RH कर्मचाऱ्याचे नाव जातीचा प्रवर्ग शेरा 

Ea q 38  श्रीम.सी.एन.काळे अ.जा. खुळा गट-अ (अस्थिव्यांग) 

०२ ४४ । श्री.जी.बी.मुजमुले अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
०३ ५० श्री. बी.टी.चव्हाण अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
०४ ५६  श्री.एम.डी.नकीतवाड भ.ज.(ब) सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
०५ | ५७ । कु.व्ही.एम.जगाडे भ.ज.(क) सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
०६ | ५८  । श्रीम.ए.एस.घोळवे/ घुगे | भ.ज.(ड) सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
०७ | ६१ | श्री.बी.व्ही.कांबळे अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
of । ६२ _  श्री.एम.पी.चिमणकर अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


०९ ६६ | श्री.पि.एन.काळे S.A सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
| 9° | ९२ | श्री.एस.एम.टेभीकर खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
| तेत; | १ ९९ | श्री.आर.एस.राऊत इ.मा.व सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
१२ | doo. | श्री.एस.यु.कावळे अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
१३ | 99 | श्री.एम.व्ही.अष्टुरे खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
१४ १०४ | कु.वैश्ञाली ढाकरे अ.जा. दिव्यांग आरक्षण कर्णबधिर (क-गट) 

१५ | 992. श्री.एन.एस.पाठक खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
१६ | ११३  श्री.ए.आर.पाटणे इ.मा.व सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
१७ ११५ | श्रीम.सी.व्ही.निसंग SAG सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
१८ ११६ । श्री.डी.बी.देठे इ.मा.व सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
१९ ११९ | श्री.एम.पी.सातव इ.मा.व सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२० | १२० | श्री.ए.एन.जोशी खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२१ १२५ | श्री.एस.एन.पांडे खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२२ | १२७  श्री.पी.व्ही.गुल्हाने इ.मा.व सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२३ | १२८ | श्री.एस.वाय.भास्करवार । खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२४ | १२९ श्री.एस.जे.दिघडे इ.मा.व सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२५ १३० | श्री.पी.जी.गुल्हाने इ.मा.व सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२६ १३१ | श्री.आर.बी.तुपोणे खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२७ | 933 श्री.डी.बी.इंगळकर इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२८ १३६ | श्री.पी.एल.राजगडकर अ.ज. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२९ | १३७ श्री.आर.एल.मसराम अ.ज. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 


२) मंडळ अधिकारी :- एकूण ९ पदे 


मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसिलदार संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्यासाठी खालील 
नियमित निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 


अ.क्र | ज्येक्र | कर्मचाऱ्याचे नावा | जातीचा प्रवर्ग निवडीचा प्रवर्ग 
| १_| विडा श्री.एस.डी.सावंग अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
2 | १० _ श्री.जे.जी.पागृत इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
३ कि १  श्री.पी.के.बमनोटे 4.4) सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
४ १३ श्री.एस.एस.लंगडे इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
षु १८ श्री.एम.एस.गोतरकर इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
६ १९  श्री.डी.एम.रायबोले अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


२० श्री.एस.एस.उगले खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२१ श्री.एस.एन.वाघ इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
३४  श्री.आर के.दंडाळे इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 


(ll) सरळसेवा कोट्यातील Raat पदांवर तदर्थ पदोन्नती - 


१) अव्वल कारकून (एकूण १० पदे) - 


अव्वल कारकून संवर्गातून नायब तहसिलदार पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्याकरिता सन २०२२-२३ 


या निवडसूचीत वर्षात उपलब्ध खुल्या प्रवर्गातील१ ० रिक्‍त पदांकरिता पुढील तदर्थ निवडसूचीस मान्यता 


दर्शविण्यात येत आहे. 

अ.क्र | WH कर्मचाऱ्याचे नाव जातीचा प्रवर्ग निवडीचा प्रवर्ग 
1 a १४३ _  श्री.एस.एस.धावडे इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२ १४४ श्री.ए.डी.घोडे वि.मा.प्र. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
३ १४६ | श्री.ए.एन.करांगळे इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
४ १४७ । श्री.एम.एस.सातंगे भ.ज.(क) सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
4 १४८ | श्री.एन.डी.मात्रे भ.ज.(क) सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
& १४९ श्री. जी. पी. वाकुडउकर | इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
9 १५० _ श्रीम. आर.एस. गोरे इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
943 श्री. के.आर. वानखेडे । अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
९ १५४  श्री.के.व्ही.रावळकर । अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
| ao | ० q4yg श्री.एस.एस. थेटे खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 


२) मंडळ अधिकारी (एकूण ४ पदे) - 


मंडळ अधिकारी संवर्गातून नायब तहसिलदार पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्याकरिता सन २०२२-२३ 


या निवडसूची वर्षात उपलब्ध खुल्या प्रवर्गातील ४ रिक्‍त पदांकरिता पुढील तदर्थ निवडसूचीस मान्यता 


दर्शविण्यात येत आहे. 
अ.क्र  ज्ये.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नावा | जातीचा प्रवर्ग निवडीचा प्रवर्ग 
Ea ३८ श्री. व्ही. एन. पखाले अ.जा. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
२ ४४ श्री.सी. बी. अकुलवार । भ.ज. (बो सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
३ ४६ श्री. ए. व्ही. वाडेकर इ.मा.व. सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पात्र 
४ ६१ श्री. व्ही. पी. हिवाळे इ.मा.व. दिव्यांग आरक्षणानुसार पात्र (गट ब-कर्णबधीर) 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


२. अमरावती विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांना 
नायब तहसिलदार (राजपत्रीत, गट -ब) या संवर्गात सन २०२२-२३ या निवडसूची वर्षात सामान्य प्रशासन 
विभागाने सुधारीत निवडसुचीस दिलेल्या सहमतीनुसार खालीलप्रमाणे सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर 
तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांची नायब तहसिलदार संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना खालील 
तक्त्यातील स्तंभ क्र.६ येथे नमूद पदावर परिच्छेद H.3 येथील अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


सरळसेवा कोट्यातील Red पदांवर तदर्थ पदोन्नती:- 


१) अव्वल कारकून: - 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात प्रवर्ग | पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक नांव 
1 १_| २ ३ PB 4 द 
~ १५० | श्रीम. आर. | इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
एस. गोरे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मालेगाव, जि. वाशिम 
२ १५३ | श्री.के.आर. | अ.जा. । सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी 
वानखेडे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय बाळापूर, जि.अकोला 
३ १५४ | ath cet अ.जा. । सेवाज्येष्ठतेनुसार | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
रावळकर खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय मेहकर, जि. बुलडाणा 
४ १५७ । श्री.एस. खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार । नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
एस. थेटे खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय चिखलदरा, जि.अमरावती 
२) मंडळ अधिकारी:- 
अ.क्र | ज्येष्ठता कर्मचाऱ्याचे । जात | wad पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक । नांव प्रवर्ग 
Pa | २ ३. | 8 | षु रि 
a ४६ _ श्री.ए.व्ही. इ.मा.व | सेवाज्येष्ठतेनुसार । निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
वाडेकर खुल्या प्रवर्गातून पात्र | कार्यालय कारंजा लाड, जि. वाशिम 


३. सदर सरळसेवेच्या कोट्यात तदर्थ पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 


सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, 


त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून वरील कर्मचाऱ्यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


र) 


4) 


दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी 
दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरती पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 
निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या 
अधीन सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर निवडसुचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांनी दक्षता घ्यावी. 
सरळसेवा कोट्यात व प्रतिनियुक्‍तीमुळे Rat झालेल्या पदावर देण्यात आळेली तदर्थ 
पदोन्नती असल्याने, ती ११ महिने किंवा म.लो.आ. कडून उमेदवार उपलब्ध होतील, किंवा 
प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील.दरम्यानच्या 
काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास किंवा प्रतिनियुक्‍तीवरीळ उमेदवार परत 
आल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती 
तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार 
राहणार नाही. 

सरळसेवा कोट्यातील Rat झालेल्या पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या, नियमित पदोन्नती 
कोट्यामध्ये पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य 
प्रशासन विभागाची व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता विभागीय 
आयुक्त, अमरावती यांनी घ्यावी. 

नायब तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या वरील अधिकारी 
पदस्थापनेनंतर प्रत्यक्ष रूजू झाल्याखेरीज पदोन्नतीच्या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाहीत. 

ate अधिका-यांनी पदोन्नतीनंतर नायब तहसिलदार संवर्गात देण्यात आलेल्या 
पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. 


१०)सदर तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने पदस्थापनेचे आदेश प्राप्त झाल्यापासून संबंधित 


अधिकाऱ्यांची शासनाच्या पुर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


११)तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास 
याची संपुर्ण जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती या कार्यालयाची 
राहील. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून 
एकतर्फी HUGH करण्यात येत आहे. सदर आदेशा हेच कार्यमुक्‍तीचे आदेश असून, संबंधित कार्यालयांनी 
नव्याने कार्यमुक्‍ती आदेशा निर्गमित करण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे इतर कोणत्याही आदेशाची वाट 
न पाहता उक्त अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे. 


५. सदर आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजु न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुध्द विभागीय 
आयुक्त, अमरावती यांनी तात्काळ शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरु करावी व तसा अनुपालन अहवाल 
शासनास सादर करावा. 


६. सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०८०/२०२३/का.१२, 
दि.२२.११.२०२३ अन्वये सुधारीत निवडसुचीस दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१२४१५१२०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
SA N J AY RA G H U N AT H FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d749629970F 
349fc6ed260, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BANKAR seg erg eras aa 
(संजय र. बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 
प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त), यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.१३९/ई-९ 


. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

. जिल्हाधिकारी, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व वाशिम. 

. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व वाशिम. 
र. 


संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती यांच्यामार्फत). 


१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


